विधी महाविद्यालयांमध्ये सुरु करण्यात 
आलेल्या अतिरिक्त तुकड्यांना मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एनजीसी २०१७/(१३९/१७)/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०८ मार्च, २०१९ 


संदर्भः संचाळक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. अमवि-२०१७/ विधी/ 
अ.तु.मान्यता/ मवि-२/ ८५५ दिनांक १७.०१.२०१९. 


प्रस्तावनाः 

राज्यातील अशासकीय विधी महाविद्यालयातील ०३ वर्षीय व ०५ वर्षीय विधी अभ्यासक्रम 
शासन निर्णय दिनांक ११.०३.२०१६ अन्वये व्यावसायिक अभ्यासक्रम म्हणून घोषित करण्यात 
आल्यानंतर शै.व. २०१६-१७ पासून या अभ्यासक्रमासाठीचे प्रवेश गुणवत्तेनुसार विधी केंद्रिभुत प्रवेश 
प्रक्रियेव्दारे करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. 

केंद्रीय प्रवेशा प्रक्रीयेकरीता नोंदणी करताना काही महाविद्यालयांमध्ये विधी अभ्यासक्रमाची 
अतिरिक्त तुकडी सुरू करण्यासाठी शासन मान्यतेचे आदेश उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले मात्र 
सदरच्या अतिरिक्‍त तुकडीस संबंधित विद्यापीठाने वेळोवेळी संलग्निकरण व भारतीय विधिज्ञ, नवी 
दिल्ली यांची मान्यता असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. 

संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधीन दिनांक १७ जानेवारी, २०१९ च्या 
पत्रान्वये या खालील नमूद केल्याप्रमाणे महाविद्यालयांमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या अतिरिक्त 
तुकडयांना नियमित करण्याची शिफारस केलेली आहे. 

विधी महाविद्यालयातील कायम विनाअनुदान तत्त्वावर सुरु करण्यात आलेल्या अतिरिक्‍त 
तुकड्यांना संबंधित विद्यापीठाने वेळोवेळी दिळेळे संलग्निकरण, भारतीय विधिज्ञ, नवी दिल्ली यांनी 
दिलेली मान्यता, केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रीयेमध्ये सदर अतिरिक्‍त तुकड्यांचा समावेश करण्यास शासनाने 
वेळोवेळी दिळेली मान्यता व त्यानुसार प्रवेशित झालेले विद्यार्थी व त्यांचे शौक्षणिक हित लक्षात घेऊन 
तसेच संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधीन दिनांक १७ जानेवारी, २०१९ 
अन्वये केलेल्या शिफारशीस अनुसरुन महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील Hos 
१०९ (४) (घ) अन्वये शासनास प्राप्त अधिकारानुसार san विधी महाविद्यालयातील कायम विनाअनुदान 
तत्वावर सुरु करण्यात आलेल्या अतिरिक्‍त तुकड्यांना कायम विनाअनुदान तत्वावर नियमित मंजूरी 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णयः 

विधी महाविद्यालयांमध्ये सुरु करण्यात आलेल्या अतिरिक्त तुकड्यांना संबंधित विद्यापीठाने 
दिलेले संलग्निकरण व भारतीय विधिज्ञ, नवी दिल्ली यांची मान्यता, केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रीयेमध्ये सदर 
अतिरिक्त तुकड्यांचा समावेश करण्यास शासनाने वेळोवेळी दिलेली मान्यता व त्यानुसार प्रवेशित 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी २०१७/(१३९/१७)/मशि-४ 


झालेले विद्यार्थी व त्यांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन व संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


यांनी संदर्भाधीन दिनांक १७ जानेवारी, २०१९ अन्वये केलेल्या शिफारशीनुसार खालील विवरणपत्रात 


नमूद विधी महाविद्यालयांमध्ये सुरु करण्यात आलेल्या अतिरिक्‍त तुकड्यांना त्या सुरु करण्यात 


आलेल्या वर्षापासून खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून कायम विनाअनुदान तत्वावर नियमित 


मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ.क्र. | क्र. संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव महाविद्यालय तुकडया 
अतिरिक्त तुकडी सुरु 
केल्याचे वर्ष 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 

= 7 पिपल्स एज्युकेडहन सोसायटीचे शैक्षणिक वर्ष विधी (५ वर्ष) 
अँड. बाळासाहेब आपटे कॉलेज २०१२-१३ (१ तुकडी) 
ऑफ GT, दादर, मुंबई 

२. २ | कांदीवली एज्युकेशन सोसायटी, शैक्षणिक वर्ष विधी (५ वषी 
कांदीवली एज्युकेशन सोसायटी २०१२-१३ (१ तुकडी) 
लॉ कॉलेज, कांदीवली, मुंबई. 

३. ३ | मालाड कांदीवळी एज्युकेशन शैक्षणिक वर्ष विधी (३ वर्ष) 
सोसायटीचे मालाड कांदीवली लॉ २०१४-१५ (१ तुकडी) 
कॉलेज, मालाड, मुंबई. विधी (५ वर्ष) 

(१ तुकडी) 

8. ४ | विल्डरन्स वेल्फेअर सेंटरचे कॉलेज शैक्षणिक वर्ष विधी (३ वर्ष) 

ऑफ लॉ, मालाड, मुंबई २०११-१२ (१ तुकडी) 
विधी (५ वर्ष) 
(१ तुकडी) 

प. ५. सेंट fas एज्युकेशन शैक्षणिक वर्ष विधी (३ वर्ष) 
सोसायटीचे सेंट विल्फ्रेड कॉलेज २०१२-१३ (१ तुकडी) 
ऑफ लॉ, पनवेल, नवी मुंबई विधी (५ वर्ष) 

(१ तुकडी) 
षः ६ । व्हिक्टर दंताज चॅरिटेबल अंड शैक्षणिक वर्ष विधी (५ वषी 
एज्युकेशन फाऊंडेशनचे व्हिक्टर २०१२-१३ (१ तुकडी) 
दंताज लॉ कॉलेज, हसीना मंजील, 
सिंधूदुर्ग 

0. ७ | साऊथ रत्नागिरी डिस्ट्रीक्ट शिक्षण शैक्षणिक वर्ष विधी (३ वर्ष) 
प्रसारक मंडळ, श्री. पंचम खेमराज २०१३-१४ (१ तुकडी) 
लॉ कॉलेज, सावंतवाडी, सिंधूदुर्ग 

८. ८ | हबीब एज्युकेशनल अँण्ड वेल्फेअर शैक्षणिक वर्ष विधी (३ वर्ष) 
सोसायटीचे एम.एस.कॉलेज ऑफ २०१२-१३ (१ तुकडी) 
लॉ, मुंब्रा, ठाणे विधी (५ वर्ष) 

(१ तुकडी) 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी २०१७/(१३९/१७)/मशि-४ 


अ.क्र. । क्र. | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव महाविद्यालयाने तुकडया 
अतिरिक्त तुकडी सुरु 
केल्याचे वर्ष 
रः ९ शाहू शिक्षण संस्था, देवजीभाई शैक्षणिक वर्ष विधी (५ वर्ष) 
हरिया लॉ कॉलेज, कल्याण, ठाणे २०१२-१३ (१ तुकडी) 
| ij इन्स्टिट्युट ऑफ बिझनेस स्टडीज शैक्षणिक वर्ष विधी (५ वर्ष) 
अँण्ड रिसर्च आयबीएसएआर २०१३-१४ (१ तुकडी) 
स्कूल ऑफ लॉ, दहिवली, 
ता.कर्जत, जि.रायगड 
प्न ११ धि १ | शाहू शिक्षण संस्था नालंदा कालेज शैक्षणिक वर्ष विधी (५ वर्ष) 
ऑफ लॉ, बोरिवली, मुंबई २००२-०३ (१ तुकडी) 
१२. १२ | ओरिएंटल एज्युकेशन सोसायटीचे शैक्षणिक वर्ष विधी (३ वर्ष) 
ओरिएंटल कॉलेज ऑफ aT, २०१४-१५ (१ तुकडी) 
सानपाडा, नवी मुंबई विधी (५ वर्ष) 
(१ तुकडी) 
93. १३ | रिझवी एज्युकेडहन सोसायटी, शैक्षणिक वर्ष विधी (३ वर्ष) 
रिझवी कॉलेज ऑफ लो, बांद्रा, २००२-०३ (२ तुकड्या) 
मुंबई विधी (५ वर्ष) 
(१ तुकडी) 
१४. १४ | ओम विद्यालंकार शिक्षण संस्था, शैक्षणिक वर्ष विधी (३ वर्षी 
अस्मिता कॉलेज ऑफ लो, २०१०-११ (१ तुकडी) 
विक्रोळी, मुंबई विधी (५ वर्ष) 
(१ तुकडी) 
१५. १५ | ज्ञान प्रसारक शिक्षण संस्था, संदेश शैक्षणिक वर्ष विधी (३ वर्ष) 
कॉलेज ऑफ लॉ, विक्रोळी, मुंबई २०११-१२ (१ तुकडी) 
१६. १६ | श्री. विले पाल केळवाणी मंडळ, शैक्षणिक वर्ष विधी (५ वषी 
प्रविण गांधी कॉलेज ऑफ STI, २००५-०६ (१ तुकडी) 
विलेपार्ले, मुंबई 
१७. १७ । रामराव आदिक एज्युकेडान शैक्षणिक वर्ष विधी (३ वर्ष) 
सोसायटीचे पद्यश्री| २००३-०४(३वर्षी ।(१ तुकडी) 
डी.वाय.पाटील लॉ. कॉलेज, शैक्षणिक वर्ष विधी (५ वर्षी 
नेरुळ, नवी मुंबई. २००४-०५ (4 FY) | (१ तुकडी) 
१८ १८ | जनार्दन भगत शिक्षण संस्था, शैक्षणिक वर्ष विधी (३ वर्ष) 
भागुबाई ठाकूर कॉलेज ऑफ लॉ, २००९-१० (१ तुकडी) 
पनवेल, रायगड. विधी (५ वर्ष) 
(१ तुकडी) 
१९ १९ । व्हिक्टर cart चॅरिटेबल अन्ड शैक्षणिक वर्ष विधी (३ वर्ष) 
एज्युकेशन फाऊंडेशनचे व्हिक्टर २०१२-१३ (१ तुकडी) 
दंताज लॉ कॉलेज, हसीना मंजील, 
सिंधुदूर्ग. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी २०१७/(१३९/१७)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्र. | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव महाविद्यालयाने तुकडया 
अतिरिक्त तुकडी सुरु 
केल्याचे वर्ष 
२० २० | विवेकानंद एज्युकेशन सोसायटीचे शैक्षणिक वर्ष विधी (३ वर्ष) 
विधी महाविद्यालय, चेंबुर, मुंबई. २०१०-११ (१ तुकडी) 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 
२१. | मराठवाडा मित्र मंडळाचे, शैक्षणिक वर्ष विधी (५ वर्षी 
शंकरराव चव्हाण विधी २००३-०४ (१ तुकडी) 
महाविद्यालय, पुणे 
२२. २ | at. बालाजी सोसयटीचे, श्री. शैक्षणिक वर्ष विधी (३ वर्ष) 
बालाजी विधी महाविद्यालय, पुणे २००३-०४ (१ तुकडी) 
विधी (५ वर्ष) 
(१ तुकडी) 
२३. ३ | श्री. शिवाजी मराठा सोसायटीचे, शैक्षणिक वर्ष विधी (३ वर्ष) 
विधी महाविद्यालय, शुक्रवार पेठ, २००३-०४ (१ तुकडी) 
पुणे 
२४. ४ | सिहगड एज्युकेशन सोसायटीचे, शैक्षणिक वर्ष विधी (३ वर्ष) 
सिंहगड विधी महाविद्यालय, पुणे २००३-०४ (१ तुकडी) 
विधी (५ वर्ष) 
(१ तुकडी) 
२५. ५ ।मराठा विद्या प्रसारक समाज शैक्षणिक वर्ष विधी (३ वर्ष) 
नाशिकचे, विधी महाविद्यालय, २००४-०५ (१ तुकडी) 
गंगापूर रोड, नाशिक 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाब् 
२६. i मत्स्योदरी शिक्षण संस्थेचे विधी शौक्षणिक वर्ष विधी (३ वर्ष) 
महाविद्यालय, ता.जि. जालना २००२-०३ (२ तुकड्या) 
विधी (५ वर्ष) 
(१ तुकडी) 
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 
२७. 1 जय जवान जय किसान शिक्षण शैक्षणिक वर्ष विधी (३ वर्ष 
प्रसारक मंडळाचे, शरदचंद्र पवार २००४-०५ (१ तुकडी) 
विधी महाविद्यालय, नांदेड 
२८. |।२ ।बाल भगवान शिक्षण प्रसारक शैक्षणिक वर्ष विधी (३ वर्ष) 
मंडळाचे, संत तुकाराम विधी २०१५-१६ (१ तुकडी) 
महाविद्यालय, उदगीर, जि. लातूर 
२९. ।३ | दयानंद शिक्षण संस्थेचे दयानंद शैक्षणिक वर्ष विधी (३ वर्ष) 
विधी महाविद्यालय, लातूर २००४-०५ (१ तुकडी) 
विधी (५ वर्ष) 
(१ तुकडी) 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी २०१७/(१३९/१७)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्र. | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव महाविद्यालयाने तुकडया 
अतिरिक्त तुकडी सुरु 
केल्याचे वर्ष 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ, नागपूर 
३०. | मेहमुदा शिक्षण आणि महिला शैक्षणिक वर्ष विधी (३ वर्ष) 
ग्रामीण विकास बहुउद्देशिय २००६-०७ (१ तुकडी) 
संस्थेचे, सेंट्रल इंडिया विधी 
महाविद्यालय, नागपूर 
३१. २ | spar शिक्षण संस्थेचे, शैक्षणिक वर्ष विधी (३ वषी 
जी.एच.रायसोनी विधी २०१५-१६ (१ तुकडी) 
महाविद्यालय, नागपूर 
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 
३२. | श्री. शिवाजी शिक्षण संस्थेचे, डॉ. शैक्षणिक वर्ष विधी (५ वर्ष) 
पंजाबराव देशमुख विधी २००५-०६ (१ तुकडी) 
महाविद्यालय, अमरावती 
३३. २ | विद्या प्रसारक मंडळाचे, शैक्षणिक वर्ष विधी (५ वर्ष) 
अमोलकचंद विधी महाविद्यालय, २००४-०५ (१ तुकडी) 
यवतमाळ 
२. अटीवरशार्ती:- 


वि 


. ज्या विधी महाविद्यालयातील अतिरिक्त तुकड्यांना नियमीत मान्यता देण्यात आली आहे त्या 


महाविद्यालयाने सदर तूकडी ही कायम विनाअनुदान तत्त्वावर सुरु करण्यात आल्याने ते 
भविष्यात कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची मागणी करणार नाहीत असे हमीपत्र रु. १००/- 
च्या नॉन ज्युडीशियल स्टॅप पेपरवर त्यांच्या विभागीय सहसंचालकांकडे सादर करावे. 


. महाविद्यालयांनी, संबंधित विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ अनुदान 


आयोगाने विहित केलेल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार अध्यापक / कर्मचारी वर्ग नेमणे आवश्‍यक 
असून, इतर सर्व आवश्यक पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्यात व त्याची खात्री विभागीय 
सहसंचालकांनी करावी. 


. महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश देऊ नयेत. 
. संबंधित विद्यापीठांनी, वरील विवरणपत्रातीळ महाविद्यालयांनी प्रकरणपरत्वे नॅक मुल्यांकन/ 


पुनर्मुल्यांकन करुन घेण्यासाठी पाठपुरावा करावा. 


संबंधित विद्यापीठांनी व विभागीय सहसंचालकांनी मंजूर करण्यात आलेल्या अतिरिक्‍त 


तुकड्यांचा नियतकालिक आढावा घेऊन सदर अतिरिक्त तुकड्यांमध्ये मंजुर विद्यार्थी संख्येच्या ५०% 


किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी दिसून आल्यास सदर अतिरिक्त तुकड्यांची मान्यता रद्द समजून तसे 


शासन 


व विद्यापीठाच्या माहितीने विभागीय सहसंचाळकांनी sear काढावेत. मा. उच्च न्यायालयाच्या 


नागपूर खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल झालेल्या याचिका क्रमांक २४४६/२०१३ व २४४८/२०१३ मध्ये 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी २०१७/(१३९/१७)/मशि-४ 


उपस्थित केलेल्या बाबी विचारात घेता या अटी संदर्भात आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी 
सबंधित विद्यापीठ व विभागीय सहसंचालक यांची राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०३०८१२३८२८८७०८ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dattatray Vi itrao kharke 
DN: c=IN, ernment Of Mahar. 


Dattatray Higher And Technical Educat 


postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=d598800beb5ed37ae09d78fff05921827 
d 


Vasantrao kha rke 123426 =a area 1839 


Date: 2019.03.08 15:00:47 +05'30' 


(2.4. खारके) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


a, 
Depart it, 


प्रत, 
१) कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य. 
२) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३) सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य. 
) 
) 


४) संबंधित संस्था,(विद्यापीठामार्फत) 
५) निवड नस्ती (मशि-४). 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


